RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


राजपत्र 


महाराष्ट्र 

शासन 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , 


अंक १४५ ]] 


सोमवार , डिसेंबर ३१, २०१८ / पौष १० , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक २४७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ 


अधिसूचना 


माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक रामाआ २०१८ / प्र.क्र .८१ / सहा. - माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ ( २००५ चा २२ ) याच्या कलम १५ च्या पोट - कलम ( ३ ) 
नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , चे. विद्यासागर राव, राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य , श्री . सुनील पोरवाल यांची राज्य माहिती 
आयोगावर , राज्य माहिती आयुक्त पदी नियुक्ती करीत आहे. 

सदर अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट- कलम (२) च्या तरतुदींनुसार राज्य माहिती आयुक्त ज्या दिनांकास आपले पद धारण करतील 
त्या दिनांकापासून ५ वर्षाच्या कालावधीपर्यंत किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होतील यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पद धारण करतील. 

सदरची अधिसूचना दिनांक १ जानेवारी २०१९ पासून अंमलात येईल . 


चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बिपिन मल्लिक, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


भाग चार - अ - २४७-१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर ३१ , २०१८ / पौष १० , शके १ ९ ४० 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 31st December 2018 


NOTIFICATION 


RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 . 

No. SIC 2018 /C.R.81 /Six.— In exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 3 ) of 
section 15 of the Right to Information Act , 2005 (22 of 2005 ) , I, CH . Vidyasagar Rao , Governor of 
Maharashtra , do hereby appoint Shri Sunil Porwal as the State Information Commissioner . 

The term of the State Information Commissioner shall be five years from the date on which 
he enters upon his office or till he attains the age of sixty - five years , whichever is earlier , as per 
the provisions of sub - section (2 ) of section 16 of the said Act . 

This notification will take effect from 1st day of January 2019 . 


CH . VIDYASAGAR RAO , 
Governor of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BIPIN MALLICK , 
Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


